श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, 
नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठी विकास आराखडा..निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०२२ 


वाचा :- 


१. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६६/का.१४४४, 
दि. १३ नोव्हेंबर, २०१८ 
२. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.८/का.१४४४, 
दि. २१ मार्च, २०२२. 
३. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.२३/का.१४४४, 
दि. २४ मार्च, २०२२. 
४. वित्त विभाग झासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


“श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत 


सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यास” दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये, रु.१४२७.८५ कोटी शासन सहभागातीळ कामांना मंजुरी देण्या आली आहे. या 


आराखड्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी “विभागीय 


आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे” यांना “०१ - वेतन” या उदिष्ट्ठाखाळी वितरीत करण्याचे शासनाच्या 


विचाराधीन होते. 
शासन [नणय निर्णय:- 


“श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील 
मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या विकास आराखड्या” अंतर्गत विभागीय आयुक्त, पुणे यांना सन 
२०२२-२३ मध्ये रू. ७,५०,०००/- (रुपये सात लक्ष पन्नास हजार फक्त ) निधी वितरित करण्यात येत 


आहे. 


मुख्य लेखाशिर्ष | उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित = | या शासन निर्णयान्वये 
निधी वितरित करावयाचा निधी 
३४५२ २७११ “०१-वेतन” रु.५०,००,००० | रु. ७,५०,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 


२. सदर खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०१) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, व पालखीतळ क्षेत्र 
विकास विशेष कृती कार्यक्रम (३४५२ २७११) योजनातंर्गत (दत्तमत)” “०१-वेतन” या उद्दिष्टाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

र्‌ वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये 
हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१२१७५१२१४६१६ असा आहे. हा Tear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस Ro नावाने. 
Manjusha AMIT 


Karande se 
(मंजुषा कारंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
आव्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 


प्रत, 
१ प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 


२ प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
जिल्हाधिकारी, पुणे/सोलापूर,/सातारा/अहमदनगर, 

४ विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे, 

५ वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

८ नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


